RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , 


अंक 


११६ ] 


शुक्रवार, सप्टेंबर , १४ , २०१८ / भाद्रपद २३, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३२५ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासनाने 


शासनाने महाराष्ट्र 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १ ९ ७१. 

क्रमांक झोपुयो १२०३/ प्र.क्र . १८६/ २०१६/ झोपसू-१. महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम , १९ ७१ 
( १९ ७१ चा महा . २८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१), कलम ३Y च्या उप कलम ( १) आणि कलम ३५ च्या पोट- कलम (१) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि शासन अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक झोपुयो १२०३/ 
प्र.क्र . १८६/ २०१६/ झोपसू-१ (१), दि . २३ ऑगस्ट २०१६, शासन अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक झोपुयो १२०३/ 
प्र.क्र . १८६/ २०१६ / झोपसू-१ (२), दि . २३ ऑगस्ट २०१६, शासन अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक झोपुयो १२०३ / 
प्र.क्र . १८६/२०१६/ झोपसू-१ (३), दि . २३ ऑगस्ट २०१६ तसेच याबाबतीत काढण्यात आलेल्या सर्व आदेशांचे अधिक्रमण करुन महाराष्ट्र 
शासन, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील व ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व जमिनी [ ना -हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केंद्र शासनाच्या 
जमिनी, एअरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडीया, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ (म्हाडा), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
( एमएमआरडीए),निमशासकीय व खाजगी मालकीच्या जमिनी] याद्वारे , 

( अ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये उल्लेखिलेल्या अधिकाऱ्यांची, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी , 
अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये, त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांकरिता सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे ; 

( ब) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४) मध्ये उल्लेखिलेल्या अधिकाऱ्यांची, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३५ च्या 
पोट- कलम (१) च्या प्रयोजनांसाठी , अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये, त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर अनुक्रमे नमूद केलेल्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याने काढलेल्या अथवा दिलेल्या कोणत्याही नोटिशीने, आदेशाने वा निदेशाने बाधित झालेल्या व्यक्तीस ज्याच्याकडे 
अपील करता येईल असा अपील प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे; आणि 

( क ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये उल्लेख केलेल्या अधिकाऱ्यांना उक्त अधिनियमातील कलम ३Y 
च्या प्रयोजनासाठी अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांकरिता प्राधिकृत 
अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करीत आहे. 


२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर , १४ , २०१८ / भाद्रपद २३, शके १ ९ ४० 

अनुसूची 
सक्षम प्राधिकारी 

क्षेत्र 

अपील प्राधिकारी 


अनुक्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ . 


२ . 


उप जिल्हाधिकारी मुंबई शहर जिल्ह्यातील कुलाबा, फोर्ट , भुलेश्वर, मांडवी, गिरगाव, अपर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / भायखळा, मलबार -कंबाला हिल, माझगाव , परळ-शिवडी, ताडदेव , मुंबई शहर . 
निष्कासन ), कुलाबा 

वरळी, लोअर परेल आणि प्रिन्सेस डॉक , दादर- नायगाव, माटुंगा व 
विभाग, मुंबई शहर. माहिम या महसूल विभागातील सर्व धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या 

जमिनी, तसेच केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या 

झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण करण्यास ना -हरकत दिलेल्या जमिनी. 
उप जिल्हाधिकारी मुंबई शहर जिल्ह्यातील साँल्ट पॅन, शीव व धारावी या महसूल 
( अतिक्रमण 

विभागातील सर्व धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी , केंद्र 
निष्कासन), धारावी शासनाच्या संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त 
विभाग, मुंबई शहर. जागेचे सर्वेक्षण करण्यास ना -हरकत दिलेल्या जमिनी तसेच शासकीय 

अधिसूचना क्र . टीपीबी.४३०४/ ३२२/ प्र.क्र .५६/ ०४/ नवि - ११, दिनांक 
० ९/ ०३/ २००५ व क्र . टीपीबी.४३०८ / ३४९९/ प्र.क्र .८३/ ० ९/ नवि - ११ , 
दिनांक २५/ ०६/२००९ द्वारे घोषित केल्याप्रमाणे अधिसूचीत केलेल्या 
धारावी क्षेत्रामधील जमिनी. (धारावी अधिसूचीत क्षेत्रामधील सेक्टर-५ 

वगळून ) 
उप जिल्हाधिकारी 

मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या अंधेरी तालुक्यातील वांद्रे, दांडा, जुहू, अपर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / निष्कासन) परिघखाडी या महसुली गावातील सर्व धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या ( अतिक्रमण / 
बांद्रा -१. 

जमिनी तसेच केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या निष्कासन), पश्चिम 
[ सध्याचे उप झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण करण्यास ना-हरकत दिलेल्या जमिनी, 

उपनगरे . 
जिल्हाधिकारी ( अ./नि .) मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
तथा सक्षम प्राधिकारी 

जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा 
बांद्रा यांचे 

क्रमांक २ ने बाधित झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 
कार्यालय .] 
उप जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या अंधेरी तालुक्यातील विलेपार्ले, कोळे - कल्याण, 
( अतिक्रमण 

ब्राम्हणवाडा, सहार , चकाला या महसुली गावातील सर्व धारणाधिकार व 
निष्कासन ), बांद्रा-२. मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाने 

त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण करण्यास ना -हरकत 
दिलेल्या जमिनी. 


३ . 


४ . 


१. 


उप जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / 
निष्कासन), 


अंधेरी -१. 


मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या अंधेरी तालुक्यातील इस्मालिया, अंधेरी, 

आंबिवली, वर्मोवा, ओशिवरा, बांदीवली, मढ, मोगरा या महसुली 
गावातील सर्व धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच केंद्र 
शासनाच्या संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त 
जागेचे सर्वेक्षण करण्यास ना - हरकत दिलेल्या जमिनी, मुंबई उपनगर 
जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील 
झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा क्रमांक २ ने बाधित 
झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 


[ ( सध्याचे उप 
जिल्हाधिकारी ( अ./नि .) 
तथा सक्षम प्राधिकारी, 
अंधेरी यांचे कार्यालय .] 


६ . 


उप जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / 
निष्कासन ), 
अंधेरी -२. 


मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या अंधेरी तालुक्यातील मुळगाव, मजास , 
परजापुर , मरोळ, गुंदवली, कोंडीविटा, बापनाला, व्यारवली या महसुली 
गावातील सर्व धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच केंद्र 
शासनाच्या संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त 
जागेचे सर्वेक्षण करण्यास ना - हरकतदिलेल्या जमिनी. 


३ 


. 


७ . 


८ . 


९. 


१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर, १४ , २०१८ / भाद्रपद २३, शके १ ९ ४० 
उप जिल्हाधिकारी 

मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या बोरीवली तालुक्यातील मालाड व कुरार या 
( अतिक्रमण 

महसुली गावातील सर्व धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच 
निष्कासन ), मालाड -१. केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त 
[ सध्याचे उप 

जागेचे सर्वेक्षण करण्यास ना -हरकत दिलेल्या जमिनी, मुंबई उपनगर 
जिल्हाधिकारी ( अ./नि .) 

जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील 
तथा सक्षम प्राधिकारी 

झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा क्रमांक २ ने बाधित 
मालाड यांचे कार्यालय.] झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 
उप जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या बोरीवली तालुक्यातील मनोरी, एरंगळ , 
( अतिक्रमण 

मालवणी, मार्वे, दारवली, आक्से या महसुली गावातील सर्व 
निष्कासन), मालाड -२. 

धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच केंद्र शासनाच्या 
संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण 

करण्यास ना - हरकत दिलेल्या जमिनी. 
उप जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या बोरीवली तालुक्यातील पहाडी गोरेगाव, 
( अतिक्रमण 

गोरेगाव , पहाडी एकसर, दिंडोशी, चिंचवली, आरे, मरोळ - मरोशी, 
निष्कासन), मालाड-३. तुळशी, साई, क्लेराबाद व गुंदगाव या महसुली गावातील सर्व 

धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच केंद्र शासनाच्या 
संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण 

करण्यास ना -हरकत दिलेल्या जमिनी. 
उप जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / 

मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या बोरीवली तालुक्यातील वळणई, कांदिवली, 
निष्कासन) , बोरीवली -१. पोयसर , आकुर्ली, चारकोप , वाढवण, शिंपोली या महसुली गावातील सर्व 

धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच केंद्र शासनाच्या 
[ सध्याचे उप 

संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण 
जिल्हाधिकारी ( अ./नि .) 

करण्यास ना -हरकत दिलेल्या जमिनी, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय 
तथा सक्षम प्राधिकारी 

विमान पतन प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी 
बोरीवली यांचे 

नदी विस्तारीकरण टप्पा क्रमांक २ ने बाधित झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 
कार्यालय .] 
उप जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या बोरीवली तालुक्यातील बोरीवली, गोराई, 
( अतिक्रमण / 

कन्हेरी, दहिसर, एकसर, मंडपेश्वर , मागाठाणे या महसुली गावातील सर्व 
निष्कासन), बोरीवली -२. धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच केंद्र शासनाच्या 

संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण 

करण्यास ना -हरकतदिलेल्या जमिनी. 
उप जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या कुर्लातालुक्यातील मुलुंड व नाहूर या महसुली 
( अतिक्रमण 

गावातील सर्व धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच केंद्र 
निष्कासन ), मुलुंड. 

शासनाच्या संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त 
जागेचे सर्वेक्षण करण्यास ना -हरकत दिलेल्या जमिनी, मुंबई उपनगर 
जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील 
झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा क्रमांक २ ने बाधित 

झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 
उप जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या कुर्लातालुक्यातील भांडूप, कांजुर, हरीयाली व 
( अतिक्रमण 

विक्रोळी या महसुली गावातील सर्व धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या 
निष्कासन ), 

जमिनी तसेच केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या 
भांडुप. 

झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण करण्यास ना -हरकत दिलेल्या जमिनी, 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा 
क्रमांक २ ने बाधित झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 


११. 


१२. 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / 
निष्कासन), 
पूर्व उपनगरे . 


१३. 


भाग चार- ब - ३२५-१अ 


४ 


१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर , १४ , २०१८ / भाद्रपद २३, शके १९ ४० 
उप जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या कुर्ला तालुक्यातील घाटकोपर, तुंगवा, पवई, 
( अतिक्रमण / 

पासपोली, चांदिवली, कोपरी, तिरंदाज, घाटकोपर-किरोळ व साकी या 
निष्कासन ), 

महसुली गावातील सर्व धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच 
घाटकोपर. 

केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त 
जागेचे सर्वेक्षण करण्यास ना -हरकत दिलेल्या जमिनी, मुंबई उपनगर 
जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील 
झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा क्रमांक २ ने बाधीत 
झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 


१५. 


मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या कुर्ला तालुक्यातील असल्फा, किरोळ व 
मोहिली या महसुली गावातील सर्व धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या 
जमिनी तसेच केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या 
झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण करण्यास ना-हरकत दिलेल्या जमिनी. 


१६. 


मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या कुर्ला तालुक्यातील कुर्ला भाग – १, २, ३ व 
४ या महसुली गावातील सर्व धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी 
तसेच केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या 
झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण करण्यास ना -हरकत दिलेल्या जमिनी. 


उप जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / 
निष्कासन ), 
कुर्ला-१ . 
[ सध्याचे उप 
जिल्हाधिकारी ( अ./ नि .) 
तथा सक्षम प्राधिकारी , 
कुर्लायांचेकार्यालय.] 
उप जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण / 
निष्कासन ), 
कुर्ला-२. 
उप जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण 
निष्कासन ), 
चेंबूर -१ . 
[ सध्याचे उप 
जिल्हाधिकारी ( अ./नि .) 
तथा सक्षम प्राधिकारी , 
चेंबूर यांचे कार्यालय.] 
उप जिल्हाधिकारी 
( अतिक्रमण 
निष्कासन ), 
चेंबूर -२. 


१७. 


मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या कुर्ला तालुक्यातील चेंबूर , माहुल, आणिक , 
वाढवली, मारवली, नानाळे व मानबुद्रुक या महसुली गावातील सर्व 
धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच केंद्र शासनाच्या 
संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण 
करण्यास ना -हरकत दिलेल्या जमिनी, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय 
विमान पतन प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी 
नदी विस्तारीकरण टप्पा क्रमांक २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 


१८ . 


मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या कुर्ला तालुक्यातील तुर्भे, मानखुर्द, मंडाला, 
देवनार व बोर्ला या महसुली गावातील सर्व धारणाधिकार व मालकी 
हक्काच्या जमिनी तसेच केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाने त्यांच्या 
मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण करण्यास ना -हरकत 
दिलेल्या जमिनी . 


१ ९ . 


सहायक आयुक्त, ओ 
वार्ड , बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका 


अपर जिल्हाधिकारी , 

मुंबई शहर 


ओ - वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 
जमिनी तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील 
शासकीय /निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 
बी - वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 
जमिनी तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील 
शासकीय/निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 


२० . 


सहायक आयुक्त, बी - 
वार्ड, बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका 


२१ . 


सहायक आयुक्त, सी 
वार्ड, बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका 


सी - वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 
जमिनी तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील 
शासकीय /निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 


२२. 


सहायक आयुक्त, डी 
वार्ड, बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका 


डी - वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 
जमिनी तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील 
शासकीय/निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 


५ 


२३. 


ई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर , १४, २०१८ / भाद्रपद २३, शके १९ ४० 
सहायक आयुक्त, ई . वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / 
महानगरपालिका निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 


वार्ड , बृहन्मुंबई 


२४ . 


सहायक आयुक्त, 
एफ / दक्षिण - वार्ड, 
बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका 


एफ/दक्षिण - वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 
तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / 
निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 


२५ . 


सहायक आयुक्त , 
एफ / उत्तर - वार्ड , 
बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका 


एफ / उत्तर - वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच 
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / 
निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 


२६. 


सहायक आयुक्त , 
जी / दक्षिण - वार्ड, 
बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका 


जी / दक्षिण वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 
तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय/ 
निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 


२७ . 


सहायक आयुक्त , 
जी /उत्तर - वार्ड, बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका 


जी/ उत्तर - वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच 
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / 
निमशासकीय व खाजगी जमिनी ( शासकीय अधिसूचना क्र . 
टीपीबी .४३०४/ ३२२/ प्र.क्र.५६/ ०४/ नवि 

११, दिनांक 
० ९ / ०३/ २००५ व क्र . टीपीबी.४३०८ / ३४ ९९ / प्र.क्र .८३/ ० ९ / 
नवि ११, दिनांक २५ /०६/ २०० ९ व्दारे घोषित केल्याप्रमाणे 
अधिसूचीत केलेल्या धारावी क्षेत्रामधील सेक्टर 

५ मधील 


जमिनी वगळून ) 


२८ . 


सहायक आयुक्त, एच/पूर्व वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच 
एच/पूर्व - वार्ड, बृहन्मुंबई बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / 
महानगरपालिका निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 


२ ९ . 


एच/ पश्चिम 


सहायक आयुक्त, 

वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी अपर जिल्हाधिकारी 
एच/ पश्चिम - वार्ड , 

तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील | ( अति /निष्का) पश्चिम 
बृहन्मुंबई 

शासकीय /निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 
महानगरपालिका 

उपनगरे 
सहायक आयुक्त , के/पूर्व के/ पूर्व-वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच 
वार्ड, बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / 
महानगरपालिका निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 


३० . 


३१ . 


सहायक आयुक्त, 
के / पश्चिम वार्ड , 
बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका 


के/ पश्चिम-वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्याजमिनी तसेच 
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय/ 
निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 


३२. 


सहायक आयुक्त, एल 
वार्ड , बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका 


एल -वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच 
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / 
निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 


३३ . 


सहायक आयुक्त , 
एम/ पूर्व वार्ड, बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका 


एम/पूर्व-वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच 
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / 
निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति/ निष्का) 
पूर्व उपनगरे . 


६ 


३४ . 


३५ . 


३६ . 


३७. 


३८ . 


३ ९ . 


४० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर , १४ , २०१८ / भाद्रपद २३, शके १ ९ ४० 
सहायक आयुक्त, एम/पश्चिम- वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी 

अपर जिल्हाधिकारी 
एम / पश्चिम वार्ड , 

तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / 
बृहन्मुंबई 

( अति / निष्का), 
निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 
महानगरपालिका 

पूर्व उपनगरे. 
सहायक आयुक्त , एन एन-वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच 
वार्ड, बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / 
महानगरपालिका 

निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 
सहायक आयुक्त , पी/ दक्षिण -वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच अपर जिल्हाधिकारी 
पी /दक्षिण वार्ड, बृहन्मुंबई बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / ( अति/ निष्का), 
महानगरपालिका निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 

पश्चिम उपनगरे. 
सहायक आयुक्त, पी /उत्तर -वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच 
पी/उत्तर वार्ड, बृहन्मुंबई बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / 
महानगरपालिका 

निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 
सहायक आयुक्त, आर/ दक्षिण-वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच 
आर/ दक्षिण वार्ड, 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / 
बृहन्मुंबई 

निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 
महानगरपालिका 
सहायक आयुक्त , आर/मध्य- वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच 
आर/ मध्य वार्ड , 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / 
बृहन्मुंबई 

निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 
महानगरपालिका 
सहायक आयुक्त, आर/ उत्तर-वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच 
आर/ उत्तर वार्ड , 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय/ 
बृहन्मुंबई 

निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 
महानगरपालिका 
सहायक आयुक्त , एस एस-वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच अपर जिल्हाधिकारी 
वार्ड, बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील शासकीय / ( अति / निष्का ), 
महानगरपालिका निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 

पूर्व उपनगरे . 
सहायक आयुक्त , टी टी -वार्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जमिनी तसेच 
वार्ड, बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रकल्पाखालील 
महानगरपालिका 

शासकीय /निमशासकीय व खाजगी जमिनी. 
उपमुख्य अधिकारी 

बृहन्मुंबई मधील पश्चिम उपनगरातील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अपर जिल्हाधिकारी 
(पणन ), मुंबई गृहनिर्माण एच / पूर्व, एच /पश्चिम, के/पूर्व, के/ पश्चिम, पी/दक्षिण , पी /उत्तर, । ( अति/निष्का), पश्चिम 
व क्षेत्रविकास मंडळ आर/ दक्षिण, आर/मध्य व आर/ उत्तर प्रभागातील म्हाडाच्या जमिनी. 

उपनगरे. 
भूव्यवस्थापक , 

मुंबई शहर जिल्ह्यातील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अपर जिल्हाधिकारी 
मुंबई गृहनिर्माण व ( शासकीय अधिसूचना क्र . टीपीबी. ४३०४ / ३२२ / प्र.क्र. ५६/ ०४/ नवि ( अति /निष्का) पूर्व 
क्षेत्रविकास मंडळ 

११, दि . ९ मार्च २००५ व क्र . टीपीबी. ४३०८/ ३४९९/प्र.क्र .८३/० ९/ नवि उपनगरे . 
११, दिनांक २५ जून २०० ९ द्वारे घोषित केल्याप्रमाणे अधिसूचीत केलेल्या 
धारावी क्षेत्रामधील जमिनी वगळून) ए, बी , सी , ई, एफ / दक्षिण, एफ /उत्तर, 
जी / दक्षिण आणि जी/ उत्तर वार्डमधील म्हाडाच्या जमिनी. 
( २) बृहन्मुंबईमधील पूर्व उपनगरातील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 
एम /पूर्व, एम/ पश्चिम , एन, एस व टी वॉर्डमधील म्हाडाच्या जमिनी. 
(३ ) बृहन्मुंबईमधील पूर्व व पश्चिम उपनगरातील बृहन्मुंबई 

महानगरपालिकेच्या एल वार्डमधील म्हाडाच्या जमिनी. 
उप मुख्य अधिकारी, शासकीय अधिसूचना क्र . टीपीबी.४३०४/ ३२२/ प्र.क्र .५६/ ०४/ नवि -११ , अपर जिल्हाधिकारी 
धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, दि . ९ मार्च २००५ व क्र . टीपीबी. ४३०८/ ३४ ९९/ प्र.क्र . ८३/०९/ नवि -११, ( अति /निष्का) पूर्व 
सेक्टर ५ ,मुंबई मंडळ दिनांक २५ जून २००९ द्वारे घोषित केल्याप्रमाणे अधिसूचीत केलेल्या उपनगरे. 


४१ . 


४२ . 


४३. 


४४. 


४५ . 


४६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर , १४, २०१८ / भाद्रपद २३, शके १९ ४० 

धारावी क्षेत्रामधील सेक्टर-५ मधील म्हाडा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, 

खाजगी व इतर मालकीच्या जमिनी. 
उप जिल्हाधिकारी , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या जमिनी व प्रकल्प . 

अपर जिल्हाधिकारी 
मुंबई महानगर प्रदेश 

मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण 

विकास प्राधिकरण 
( महानगर आयुक्त, 

( महानगर आयुक्त, 
एम.एम.आर.डी.ए. यांनी 

एम.एम.आर.डी.ए. यांनी 
प्राधिकृत केलेले.) 

प्राधिकृत केलेले.) 
मुंबई उप नगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या अपरजिल्हाधिकारी 
जिल्हाधिकारी 

जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा क्र .२ ( अति /निष्का) पश्चिम 
( अति /निष्का) पश्चिम ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 

उपनगरे. 
उप नगर वांद्रे . 


४७. 


निवासी उप 


४८ . 


४ ९ . 


५० . 


विशेष भूसंपादन 


५१. 


उप जिल्हाधिकारी, मुंबई उप नगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
सामान्य प्रशासन मुंबई जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा क्र .२ 
उप नगर जिल्हा. 

ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 
उपविभागीय अधिकारी, मुंबई उप नगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
मुंबई उप नगर जिल्हा. जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा क्र .२ 

ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 

मुंबई उप नगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
अधिकारी क्र .४, मुंबई उप जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा क्र .२ 
नगर जिल्हा. 

ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 
अपर जिल्हा उप मुंबई उप नगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जिल्हाधिकारी मुंबई उप जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा क्र .२ 
नगर जिल्हा. 

ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 
उप जिल्हाधिकारी 

मुंबई उप नगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
( अपील), मुंबई उप नगर जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा क्र .२ 
जिल्हा. 

ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 
उप जिल्हाधिकारी ( संजय मुंबई उप नगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
गांधी योजना),मुंबई उप जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा क्र .२ 
नगर जिल्हा. 

ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 
निवासी उप 
जिल्हाधिकारी 

मुंबई उप नगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
( अतिक्रमण / निष्कासन ) 

जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा क्र .२ 
पूर्व उपनगरे. 

ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 


५२. 


५३. 


५४. 


५५ . 


निवासी उप 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उप 


नगर जिल्हा. 


५६ . 


उप जिल्हाधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण ठाणे -१. 


अपर जिल्हाधिकारी, 

ठाणे . 


मुंबई उप नगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण टप्पा क्र .२ 
ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील सेक्टर क्रमांक १, २ व ३ सर्व 
धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच केंद्र शासनाच्या 
संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण 
करण्यास ना - हरकत दिलेल्या जमिनी. 
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील सेक्टर क्रमांक ४ , ५, ६ व ७ सर्व 
धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच केंद्र शासनाच्या 
संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण 
करण्यास ना -हरकतदिलेल्या जमिनी . 


उप जिल्हाधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण ठाणे-२. 


८ 


५८ . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर , १४ , २०१८ / भाद्रपद २३, शके १९ ४० 
उप जिल्हाधिकारी ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील सेक्टर क्रमांक ८,९, १० व ११ सर्व 
झोपडपट्टी पुनर्वसन धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी तसेच केंद्र शासनाच्या 
प्राधिकरण ठाणे-३. संबंधित विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण 

करण्यास ना - हरकत दिलेल्या जमिनी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशांनुसार व नावाने , 


सु . बा . तुंबारे, 
शासनाचे उप सचिव . 


o 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, सप्टेंबर, १४, २०१८ / भाद्रपद २३, शके १ ९ ४० 

HOUSING DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 14th September 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT ) ACT , 1971. 

No. Zopasu . 1203 /CR - 186 / 2016 /Zopasu - 1 ( 1). — In exercise of the powers conferred by 
sub - section (1 ) of section 3, sub - section ( 1) of section 3Y and sub - section ( 1 ) of section 35 of 
Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 (Mah . XXVIII of 
1971 )(hereinafter referred to as the " the said Act " ) and in supersession of Government Notification , 
Housing Department, No. Zopasu . 1203/CR 68 /2016 /Zopasu - 1 ( 1 ), dated the 23rd August 2016 , 
Government Notification , Housing Department, No.Zopasu . 1203/CR 68/ 2016 /Zopasu - 1 (2 ), dated the 
23rd August 2016 , Government Notification , Housing Department, No. Zopasu . 1203 /CR 68/2016 / 
Zopasu - 1 (3 ), dated the 23rd August 2016 and of all notifications issued in this behalf , the Government 
of Maharashtra , for the lands in the areas of Municipal Corporation of Brihan Mumbai and Municipal 
Corporation of Thane ) including lands under the Central Government where no objection is granted , 
Airport Authority of India , Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA ), Mumbai 
Metropolitan Region Development Authority (MMRDA ), SemiGovernment and Private lands ),hereby, 

( a ) appoints the officers mentioned in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto , to be the 
Competent Authority for the purposes of the said Act, for the areas specified respectively against 
each of them in column ( 3) thereof ; 

(b ) appoints the officers mentioned in column (4 ) of the Schedule appended hereto , to be the 
Appellate Authority for the purpose of sub - section ( 1) of section 35 of the said Act, to whom any 
person aggrieved by any notice , order or direction issued or given by the Competent Authority 
mentioned respectively against each of them in column (2 ) thereof,may appeal to ; and 

(c ) authorised the officers mentioned in column (2 ) of the Schedule appended hereto , to be 
Authorized Officer for the purpose of section 3Y of the said Act, for the areas specified 
respectively against each of them in column ( 3 ) thereof. 

Schedule 


Competent Authority 


Area 


Appellate Authority 


Sr. 
No. 
( 1 ) 

1 


(2 ) 
Deputy Collector 
(Encroachment 
Removal) Colaba , 
Mumbai City . 


( 3 ) 

(4 ) 
All Lands having any type of tenure and Additional Collector, 
ownership and also includes slum Mumbai City . 
encroached lands owned by Central 
Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Revenue 
Divisions of Colaba , Fort, Bhuleshwar, 
Mandavi, Girgaon , Byculla , Malbar 
Kambala Hill , Mazgaon , Parel- Shiwadi, 
Tardeo , Worli, Lower Parel, Princess 
Dock , Dadar-Naigaon , Matunga and 
Mahim of Mumbai City District. 


2 


Deputy Collector 
(Encroachment 
Removal) Dharavi, 
Mumbai City. 


All Lands having any type of tenure and 
ownership and also includes slum 
encroached lands owned by Central 
Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Saltpan , 
Sion and Dharavi Revenue Divisions of 
Mumbai City District and Land within 
Dharavi Notified Area declared vide 
Government Notification No. TPB . 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर , १४ , २०१८ / भाद्रपद २३, शके १९ ४० 
4304 /322 /C.R.56 /04 /UD -11 , 

dated 
9/03/2005 and No. TPB . 478 /3490 / 
C.R.83 /04 /UD - 11, dated 25th June 
2009. (Excluding Sector-5 of Dharavi 
Notified Area ) . 


3 


Deputy Collector 
(Encroachment 
Removal), Bandra - 
1. ( existing office of 
Dy.Coll.( E & R ) and 
C.A. Bandra ). 


All Lands having any type of tenure and Additional Collector 
ownership and also includes slum (Encroachment/Removal), 
encroached lands owned by Central Western Suburbs. 
Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Bandra , 
Danda, 

Juhu and Parighakhadi 
revenue villages within Andheri Taluka 
of Mumbai Suburban District. Slum 
area situated on the land of Airport 
Authority of India and Slum area 
affected by the Mithi River Expansion 
Project II in Mumbai Suburban 
District. 


4 


Deputy Collector 
(Encroachment 
Removal), Bandra - 
II . 


All Lands having any type of tenure and 
ownership and also includes slum 
encroached lands owned by Central 
Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Vileparle , 
Kole -Kalyan , Bramhanvada , Sahar and 
Chakala 

revenue villages within 
Andheri Taluka of Mumbai Suburban 
District. 


5 


Deputy Collector All Lands having any type of tenure and 
(Encroachment ownership and also includes slum 
Removal) Andheri – 1. encroached lands owned by Central 
( existing office of Government where No Objection is 
Dy.Colle .(E & R ) and granted to conduct survey in Ismalia , 
C.A. Andheri). 

Andheri , Ambivali, Versova , Oshiwara , 
Bandiwali, Madh and Mogara revenue 
villages within Andheri Taluka of 
Mumbai Suburban District. Slum area 
situated on the land of Airport Authority 
of India and Slum area affected by the 
Mithi River Expansion Project - || in 
Mumbai Suburban District . 


6 


Deputy Collector 
(Encroachment 
Removal) Andheri - 
II. 


All Lands having any type oftenure and 
ownership and also includes slum 
encroached lands owned by Central 
Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Mulgaon , 
Majas , Parajapur, Marol, Gundavali, 
Kondivita , Bapnala and Vyarvali 
revenue villages within Andheri Taluka 
ofMumbai Suburban District. 


7 


Deputy Collector 
(Encroachment 
Removal) 
Malad – I. ( existing 
office of 


All Lands having any type of tenure and 
ownership and also includes slum 
encroached lands owned by Central 
Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Malad and 
Kurar revenue villages within Borivali 


११ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर, १४, २०१८ / भाद्रपद २३, शके १ ९ ४० 
Dy.Colle .(E & R ) and Taluka of Mumbai Suburban District. 
C.A. Malad ) 

Slum area situated on the land of 
Airport Authority of India and Slum area 
affected by the Mithi River Expansion 
Project II in Mumbai Suburban 

District. 
Deputy Collector All Lands having any type of tenure and 
( Encroachment ownership and also includes slum 
Removal) 

encroached lands owned by Central 

Government where No Objection is 
Malad - II. 

granted to conduct survey in Manori, 
Erangal, Malvani, Marve , Darvali and 
Aakse revenue villages within Borivali 
Taluka ofMumbai Suburban District. 


9 


Deputy Collector 
(Encroachment 
Removal) 
Malad – III. 


All Lands having any type of tenure and 
ownership and also includes slum 
encroached lands owned by Central 
Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Pahadi 
Goregaon , Goregaon , Pahadi Eksar, 
Dindoshi, Chinchvali, Aarey , Marol 
Maroshi, Tulsi, Sai, Klerabad and 
Gundgaon revenue villages within 
Borivali Taluka of Mumbai Suburban 
District. 


10 


Deputy Collector 
( Encroachment 
Removal) 


Borivali - 1. 


All Lands having any type of tenure and 
ownership and also includes slum 
encroached lands owned by Central 
Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Valnai, 
Kandiwali, Poisar, Akurli , Charkop , 
Vadhvan and Shimpoli revenue villages 
within Borivali Taluka of Mumbai 
Suburban District. Slum area situated 
on the land of Airport Authority of India 
and Slum area affected by the Mithi 
River Expansion Project – || in Mumbai 
Suburban District. 


11 


Deputy Collector 
(Encroachment 
Removal) 
Borivali – 11. ( existing 
office of 
Dy. Colle . ( E & R ) and 
C.A. Borivali). 


All Lands having any type of tenure and 
ownership and also includes slum 
encroached lands owned by Central 
Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Borivali , 
Gorai, Kanheri, Dahisar, Eksar , 
Mandpeshwar and Magathane revenue 
villages within Borivali Taluka of 
Mumbai Suburban District. 


12 Deputy Collector 

( Encroachment 
Removal) Mulund . 


All Lands having any type of tenure and Additional 

Collector 
ownership and also includes slum (Encroachment / Removal), 
encroached lands owned by Central Eastern Suburbs. 
Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Mulund 
and Nahur revenue villages within 
Kurla Taluka of Mumbai Suburban 
District. Slum area situated on the land 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर , १४ , २०१८ / भाद्रपद २३, शके १ ९ ४० 

of Airport Authority of India and Slum 
area affected by the Mithi River 
Expansion Project Il in Mumbai 
Suburban District. 


13 


14 


15 


Deputy Collector All Lands having any type of tenure and 
( Encroachment ownership and also includes slum 
Removal) Bhandup . encroached lands owned by Central 

Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Bhandup 
Kanjur, Hariyali and Vikroli revenue 
villages within Kurla Taluka of Mumbai 
Suburban District. Slum area situated 
on the land of Airport Authority of India 
and Slum area affected by the Mithi 
River Expansion Project – Il in Mumbai 

Suburban District . 
Deputy Collector All Lands having any type of tenure and 
(Encroachment ownership and also includes slum 
Removal) Ghatkopar. encroached lands owned by Central 

Government where No Objection is 
granted to conduct 

survey 

in 
Ghatkopar, Tungva , Powai, Paspoli , 
Chandiwali, Kopri, Tirandaj, Ghatkopar 
Kirol, and Saki revenue villages within 
Kurla Taluka of Mumbai Suburban 
District. Slum area situated on the land 
of Airport Authority of India and Slum 
area affected by the Mithi River 
Expansion Project Il in Mumbai 

Suburban District . 
Deputy Collector All Lands having any type of tenure and 
(Encroachment ownership and also includes slum 
Removal) Kurla- I. encroached lands owned by Central 
(existing office of Government where No Objection is 
Dy.Colle .( E & R ) and granted to conduct survey in Asalfa , 
C.A. Kurla ) 

Kirol and Mohili revenue villages within 
Kurla Taluka of Mumbai Suburban 

District. 
Deputy Collector All Lands having any type of tenure and 
(Encroachment ownership and also includes slum 
Removal) 

encroached lands owned by Central 
Kurla - II. 

Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Kurla 
part- 1, 2 , 3 and 4 revenue villages 
within Kurla Taluka of Mumbai 

Suburban District. 
Deputy Collector All Lands having any type of tenure and 
(Encroachment ownership and also includes slum 
Removal) Chembur-l. encroached lands owned by Central 
(existing office of Government where No Objection is 
Dy.Colle .(E & R ) and granted to conduct survey in Chembur , 
C.A. Chembur ) Mahul, Anik , Vadhawali , Marawali , 

Nanale 

Manbudruk revenue 
villages within Kurla Taluka of Mumbai 
Suburban District. Slum area situated 
on the land of Airport Authority of India 
and Slum area affected by the Mithi 


16 


17 


and 


शके १ ९ ४० 


१३ 


18 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , सप्टेंबर, १४, २०१८ / भाद्रपद २३, 

River Expansion Project – Il in Mumbai 

Suburban District . 
Deputy Collector All Lands having any type of tenure and 
(Encroachment ownership and also includes slum 
Removal) 

encroached lands owned by Central 
Chembur- 11 . 

Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Turbhe, 
Mankhurd , Mandala , Deonar and Borla 
revenue villages within Kurla Taluka of 
Mumbai Suburban District . 


19 


Collector , 


Assistant 
Commissioner , 
A -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands In A -Ward and Additional 
Government/Semi Government/private Mumbai City . 
lands under MCGM Projects 


20 


Assistant 
Commissioner, 
B -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands In B -Ward and 
Government/SemiGovernment /private 
lands under MCGM Projects 


21 


Assistant 
Commissioner , 
C -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands In C -Ward and 
Government/Semi Government / private 
lands under MCGM Projects 


22 


Assistant 
Commissioner , 
D -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands In D -Ward and 
Government/SemiGovernment / private 
lands under MCGM Projects 


23 


Assistant 
Commissioner , 
E -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands 

In E -Ward and 
Government/Semi Government /private 
lands under MCGM Projects 


24 


MCGM Lands In F /South Ward and 
Government/Semi Government / private 
lands under MCGM Projects 


Assistant 
Commissioner , 
F /South Ward , 
Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


25 


MCGM Lands In F /North Ward and 
Government/Semi Government /private 
lands under MCGM Projects 


Assistant 
Commissioner, 
F /North Ward , 
Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


26 


MCGM Lands In G /South Ward and 
Government/Semi Government / private 
lands under MCGM Projects 


Assistant 
Commissioner , 
G /South Ward , 
Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


27 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर , १४ , २०१८ / भाद्रपद २३, शके १९ ४० 
Assistant 

MCGM Lands In G /North Ward and 
Commissioner , Government/ Semi Government/private 
G /North Ward , 

lands under MCGM Projects ( Excluding 
Municipal 

the lands within Sector - 5 of Dharavi 
Corporation of Brihan Notified Area declared vide 
Mumbai. 

Government Notification No. 
TPB.4304 / 322 IC.R.56 /04 /UD - 11, 
dated 9th March 2005 and No. TPB . 
478 /3490 /CR.83 /UD - 11, dated 25th 

June 2009 ) . 
Assistant MCGM Lands In H /East Ward and Additional 

Collector 
Commissioner, Government/SemiGovernment /private (Encroachment / Removal), 
H /East Ward , lands under MCGM Projects 

Western Suburbs . 
Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


28 


29 


Assistant 
Commissioner , 
H /West Ward , 
Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands In H /West Ward and 
Government/SemiGovernment /private 
lands under MCGM Projects 


30 


Assistant 
Commissioner, 
K /East Ward , 
Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands In K /East Ward and 
Government/Semi Government /private 
lands under MCGM Projects 


31 


Assistant 
Commissioner, 
K /West Ward , 
Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands In K /West Ward and 
Government/SemiGovernment /private 
lands under MCGM Projects 


32 


Assistant 
Commissioner , 
L -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands In L -Ward and Additional 

Collector 
Government/Semi Government /private (Encroachment / Removal), 
lands under MCGM Projects 

Eastern Suburbs . 


33 


MCGM Lands In M /East Ward and 
Government/Semi Government /private 
lands under MCGM Projects 


Assistant 
Commissioner, 
M /East Ward , 
Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


34 


Assistant 
Commissioner, 
M /West Ward , 
Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands In M / 

West Ward and 
Government/Semi Government / private 
lands under MCGM Projects 


35 


Assistant 
Commissioner , 
N -Ward , Municipal 


MCGM Lands In N -Ward Ward and 
Government/SemiGovernment /private 
lands under MCGM Projects 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर , १४ , २०१८ / भाद्रपद २३, 

शके १ ९ ४० 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


36 


MCGM Lands In P /South Ward and Additional 

Collector 
Government/Semi Government/private (Encroachment / Removal), 
lands under MCGM Projects 

Western Suburbs . 


) 


Assistant 
Commissioner, 
P /South Ward , 
Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


37 


MCGM Lands In P /North Ward and 
Government/Semi Government/ private 
lands under MCGM Projects 


Assistant 
Commissioner, 
P /North Ward , 
Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands In R /South Ward and 
Government/Semi Government/ private 
lands under MCGM Projects 


38 Assistant 

Commissioner , 
R /South Ward , 
Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


39 


Assistant 
Commissioner, 
R /Central Ward , 
Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands In R /Central Ward and 
Government/Semi Government/ private 
lands under MCGM Projects 


40 Assistant 

Commissioner, 
R /North Ward , 
Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands In R /North Ward and 
Government/Semi Government/private 
lands under MCGM Projects 


41 


Assistant 
Commissioner, 
S -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands In S -Ward and Additional 

Collector 
Government/Semi Government/private (Encroachment / Removal), 
lands under MCGM Projects 

Eastern Suburbs . 


42 


Assistant 
Commissioner, 
T -Ward , Municipal 
Corporation of Brihan 
Mumbai. 


MCGM Lands In T -Ward and 
Government/Semi Government/private 
lands under MCGM Projects 


43 


Deputy Chief Officer , 
(Marketing) 
Mumbai Housing and 
Area Development 
Board . 


MHADA Lands in H /East, H /West, Additional Collector 
K /East, K /West, P /South , P /North , (Encroachment /Removal), 
R /South , R /Central and R /North Ward Western Suburbs. 
of MCGM in Western Suburbs of 
Greater Mumbai. 


44 


Land Manager 
Mumbai Housing and 
Area Development 
Board . 


( 1 ) MHADA Lands in A , B , C , D , E , Additional 

Collector 
F /South , F /North , G /South and G /North (Encroachment / Removal) 
ward (Excluding the land in Dharavi Eastern Suburbs . 
Notified Area declared vide 
Government Notification No. TPB . 
4304 /322 / C.R.56 /04 /UD - 11 , dated 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर , १४ , २०१८ / भाद्रपद २३, शके १ ९ ४० 
9th March 2005 and No. 

TPB . 
478 /3499 / C.R.83 /UD - 11 , dated 
25th June 2009) of MCGM in Mumbai 
City District. 
( 2 ) MHADA Lands in M /East, M /West, 
N , S and T Ward of MCGM in Eastern 
Suburbs of Greater Mumbai. 


(3 ) MHADA Lands in L Ward of MCGM 
in Eastern and Western Suburbs of 
Greater Mumbai. 


to 


45 Deputy Chief Officer , 

Dharawi 
Redevelopment 
Project, Sector-5 
Mumbai Housing and 
Area Development 
Board . 


Lands belonging 

MCGM , Additional 

Collector 
Government /SemiGovernment, Public ( Encroachment / Removal) 
and Private lands in Sector- 5 within Eastern Suburbs . 
Dharavi Notified Area as declared vide 
Government Notification No. TPB . 
4304 /322 / C.R.56 /04 /UD - 11, dated 
9th March 2005 and No. TPB 
4308 /3499 / C.R.83 /09 /UD - 11, 

C.R.83 /09/UD - 11 , dated 
25th June 2009 . 


46 Deputy Collector, 

Mumbai Metropolitan 
Region Development 
Authority as 
authorised by 
Commissioner , 
MMRDA . 


Mumbai Metropolitan Region Additional Collector 
Development Authorities Lands and Mumbai Metropolitan 
Projects in Greater Mumbai. 

Region Development 
Authority as authorised by 
Commissioner , MMRDA. 


47 


Resident Deputy Slum are situated on the land of Airport Additional 
Collector(Encroachme Authority of India and slum area Collector (Encroachment/ 
nt Removal)Western affected by the Mithi River Expansion Removal)Western Suburbs . 
Suburbs, Bandra . Project Phase -Il in Mumbai Suburban 

District. 


48 Deputy Collector 

General 
Administration , 
Mumbai Suburban 
District. 


Slum are situated on the land of Airport 
Authority of India and slum area 
affected by the Mithi River Expansion 
Project Phase - Il in Mumbai Suburban 
District. 


49 Sub Divisional Officer Slum are situated on the land of Airport 

Mumbai Suburban Authority of India and slum area 
District. 

affected by the Mithi River Expansion 
Project Phase -Il in Mumbai Suburban 

District. 
50 Special Land 

Slum are situated on the land of Airport 
Acquisition Officer 4 , Authority of India and slum area 
Mumbai Suburban affected by the Mithi River Expansion 
District. 

Project Phase - II in Mumbai Suburban 

District. 
51 Additional District Slum are situated on the land of Airport 

Deputy Collector, Authority of India and slum area 
Mumbai Suburban affected by the Mithi River Expansion 
District. 

Project Phase -Il in Mumbai Suburban 
District. 


52 Deputy Collector 

(Appeal), Mumbai 
Suburban District . 


Slum are situated on the land of Airport 
Authority of India and slum 
affected by the Mithi River Expansion 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर , १४ , २०१८ / भाद्रपद २३, शके १९ ४० 

Project Phase- || in Mumbai Suburban 
District . 


area 


53 Deputy Collector, 

( Sanjay Gandhi 
Yojana ) Mumbai 
Suburban District. 


Slum are situated on the land of Airport 
Authority of India and slum 
affected by the Mithi River Expansion 
Project Phase - Il in Mumbai Suburban 
District . 


54 


Resident Deputy Slum are situated on the land of Airport 
Collector,(Encroachme Authority of India and slum area 
nt/Removal)Eastern affected by the Mithi River Expansion 
Suburbs. 

Project Phase - Il in Mumbai Suburban 
District . 


55 


Resident Deputy 
Collector,Mumbai 
Suburban District. 


area 


56 


Deputy Collector 
Slum Rehabilitation 
Authority , Thane - 1. 


Slum are situated on the land of Airport 
Authority of India and slum 
affected by the Mithi River Expansion 
Project Phase -Il in Mumbai Suburban 
District . 
All Lands having any type of tenure and Additional Collector, Thane . 
ownership and also includes slum 
encroached lands owned by Central 
Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Sector 1, 
2 & 3 of Municipal Corporation of 
Thane. 


57 


Deputy Collector 
Slum Rehabilitation 
Authority , Thane - II. 


All Lands having any type of tenure and 
ownership and also includes slum 
encroached lands owned by Central 
Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Sector 4 , 
5 , 6 & 7 of Municipal Corporation of 
Thane. 


58 Deputy Collector All Lands having any type of tenure and 

Slum Rehabilitation ownership and also includes slum 
Authority , Thane - III . encroached lands owned by Central 

Government where No Objection is 
granted to conduct survey in Sector 8 , 
9 , 10 & 11 of Municipal Corporation of 
Thane . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. B. TUMBARE , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 1/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : 1/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


